मौजे ded, ता. राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर 
येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राआकें-२०१९/ प्र.क्र.१३७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: १७ जुले, २०१९. 


वाचा :- आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७/टे-७/प्राआ 
पथक/रुपांतर/प्राआकेंद्र/तुरंबे/कोल्हापूर/४९७९-८२/२०१९, दि.०३.०१.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मौजे तुरंबे, ता. राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन 
करण्याबाबतचा संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

मौजे तुरंबे, ता. राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन 
करण्यास “विशेष बाब” म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१०१५३६२०७५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Mahi 
fa | Public Health Depart it, 
postalCode=400032, st=Maharasht! 


2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c9470 
3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 


.d0fa40788bb5c0d7f76b869F 
a a V e 12e5835af215c6a80eae8f70eaf87bOcf68d63t 
Pradip M Balkavdé 
Di 


2019.07.19 02:18:48 -07'00' 


UW. Al. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राआकें-२०१९/ प्र.क्र.१३७/ आरोग्य-४ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कूटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य 
भवन, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा संचाळनाळलय, 
मुंबई. 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 

९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

१०.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

१२.जिल्हा arcu चिकित्सक, कोल्हापूर. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

१५.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


